केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMUVK) अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रातील शाळांमध्ये 
PICHON प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र--राज्य 
हिड्यांतर्गत उर्वरीत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - ३०/०३/२०२२ 
संदर्भ: 


१. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या ३१ व्या Empowered Committee 
च्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.१९/०२/२०२१ 

२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/६६/२०२१- 
MsDP-MOMA, दि.२६/०३/२०२१. 

३. सह सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीच्या दि.०४/०८/२०२१ 
रोजी आयोजीत केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-७ दि.२८/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 
गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.१९/०२/२०२१ रोजी झालेल्या ३१ व्या बैठकीत राज्यातील मान्यताप्राप्त 
गटातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी एकूण 
रु.३७,५९,२०,०००/- (सदतीस कोटी एकोणसाठ लाख वीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (2) येथील आदेशाद्वारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
(PMJVK) FICO प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर केंद्र हिछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण 
30% प्रमाणे रु.६,७६,६५,६००/-( रूपये सहा कोटी शाहात्तर लाख पासष्ट हजार सहाशे Had ) इतकी 
रक्‍कम वितरित केली आहे. संदर्भ क्र.४ अन्वये केंद्र शासनाकडून वितरित करण्यात आलेला निधी 
अंमलबजावणीकरीता या विभागाच्या दि.२३/०८/२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या कार्यारंभ 
आदेशानुसार Mobilization advance against equivalent amount of Bank guarantee वर एकूण प्रकल्प 
किंमतीच्या १० % म्हणजेच केंद्र हिकड्यातील B.2,24,44,200/-( अक्षरी रू. दोन कोटी पंचवीस लाख 
पंचावन्न हजार दोनशे फक्त) तसेच त्याससमरुप राज्य हिऱ्यातील रु.१,५०,३६,८००/- (अक्षरी रू. एक कोटी 
पंन्नास लाख छत्तीस हजार आठशे फक्त) असा केंद्र व राज्य हिछ्यातील एकूण रू.३,७५,९२,०००/- (अक्षरी 
रू.तीन कोटी पंच्याहत्तर लाख ब्याण्णव हजार फक्‍त) लाख इतका निधी मे.टी.सी.आय.एल. कंपनीला 
दि.२८/१०/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पासाठी निधी 
वितरणाकरीता केंद्र + राज्य हिऱ्याचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 


२. सदर मंजूर प्रकल्प शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने नियुक्‍त केलेल्या सनियंत्रण समितीच्या 


मार्गदर्शनाखाली राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये राबविण्यात येत आहे. 


३. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (२) येथील आदेशाद्वारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
(PMJVK) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र हिऱ्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील उर्वरीत रू.४,५१,१०,४००/- (अक्षरी रू.चार कोटी एकावन्न लाख दहा हजार Teal 
फक्‍त) तसेच त्याससमरुप वितरीत करावयाचा राज्य हिळछ्यातील रु.३,००,७३,६००/- (अक्षरी रू.तीन 
कोटी त्र्याहत्तर हजार साहशे फक्त) असा एकूण रू.७,५१,८४,०००/- (अक्षरी रू.सात कोटी एकावन्न 
लाख चौर्‍्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी मे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (TCIL) या 
भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीस अंमलबजावणीकरीता उर्वरीत निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून संदर्भ क्र. (२) येथील पत्रान्वये प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) केंद्र हिश्‍ऱ्यातील ३०% प्रमाणे रु.६,७६,६५,६००/- (अक्षरी रू.सहा कोटी 
शहात्तर लाख पासष्ट हजार सहाशे फक्त) इतका निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 
प्रती १०% निधी या विभागाच्या दि.२८/१०/२०२१ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये या अगोदरच वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

आता व्यवस्थापक,मे.टी.सी.आय.एल. कंपनीने अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रात CTC TOS प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिऱड्यातील निधी वितरीत करण्याची विंनती केली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र 
हिळ्यातील रू.४,५१,१०,४००/-(अक्षरी रू.चार कोटी एकावन्न लाख दहा हजार चारशे Ha) तसेच 
त्याससमरुप वितरीत करावयाचा राज्य हिळडऱ्यातील रु.३,००,७३,६००/- (अक्षरी रू.तीन कोटी त्रीहात्तर 
हजार Wey फक्त) असा केंद्र व राज्य fests एकूण रू.७,५१,८४,०००/- (अक्षरी रू.सात कोटी 
एकावन्न लाख Ava हजार फक्त) इतका निधी मे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड 
(TCIL) या भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीस अंमलबजावणीकरीता खालीलप्रमाणे मंजूर 
करुन वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रकल्पाचे नाव:- अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टकलास प्रकल्प. (रु.लाखात) 
अ.क्र | युनिट | हिछ्या | प्रती | एकूण एकूण एकूण | दि.२८/१०/२१ रोजीच्या । वितरीत करावयाचा 
ची चे युनीट केंद्र राज्य शा.नि.अन्वये वितरीत उर्वरीत निधी 
संख्या | प्रमाण | खर्च | हिस्सा | हिस्सा करण्यात आलेला निधी 
केद्र राज्य 
(१०%) (१० %) केंद्र राज्य 
pees 2 3 1 ४ | ५ ६ ery ८ ९ | a 
१ १४७८० | ६०:४० | २.५७ । २२५५.६२ | १५०३.६८ | ३७५९.२० | २२५.५५२ । १५०.३६८ | ४५१.१०७ | ३००.७३६ 
एकूण | १४८० | ६०:४० |) २.५४ | २२५५.५२ | १५०३.६८ | ३७५९.२० | २२५.५५२ । १५०.३६८ | ४५१.१०४ | ३००.७३६ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 


२. केंद्र शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय 
प्रणाली (PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून 
अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. 

सदर योजनेची PEMS प्रणालीवर Mapping करण्यात आली असून केंद्र शासनाकडून सदर कामास 

PEMS प्रणालीव्दारे निधी वितरीत केला आहे. 
३. सन २०२१-२२ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील 
शाळांमध्ये ICI प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वितरीत केलेला निधी योजनेच्या स्टेट बँक 
ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या SNA खात्यावर जमा करण्यात यावा. सदर SNA 
आकाऊंट चा खाते क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 असा आहे 

सदर निधी SNA खात्यावर जमा करून घेण्याकरीता अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग 
यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (१०) व (११) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिऱड्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील उर्वरीत रू.७,५१,८४,०००/- (अक्षरी रू.सात कोटी एकावन्न लाख चौऱ्याऐंशी हजार 
फक्त) इतका निधी रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित व संवितरित करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर बांधकामाकरीता वितरीत करावयाचा निधी अवर सचिव 
(१, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून व उपसचिव (अर्थसंकल्प), अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुबई यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 


अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टकळास प्रकल्प राबविण्यासाठी आहरित केलेली रक्कम स्टेट 
बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय, शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करावी. सदर 
SNA आकाऊंट चा खाते क्र.४०५३३३४५६७८ असा आहे. तदनंतर सदर रक्‍कम अर्थसंकल्प शाखेमार्फत 
श"॥$ प्रणालीव्दारे मे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (0॥_) यांना वितरीत करण्यात यावी. 
४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 
मान्यताप्राप्त गटातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी आहरित 
केलेली रक्‍कम संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस म्हणजेच मे. टेलिकम्युनिकेडान कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड 
(TCIL) यांना रितसर वितरीत करावी. वितरित रक्‍कम कोणत्याही परिस्थितीत परस्पर अन्य कामांसाठी 
वळवून खर्च करता येणार नाही. उपरोक्त विकासकामांना दुबार निधीचे वितरण होत नसल्याची खातरजमा 
करुन घेण्यात यावी. 


५. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 


सदर रक्कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यानी झासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेडा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय 
कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक 
राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

६. सह सचिव, (विद्यार्थी विकास) शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांनी प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील मान्यताप्राप्त गटातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्ट क्लास 
प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत मे.टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड 
(TCIL) यांनी सादर केलेली विहित नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच 
त्रैमासिक अहवाल (QPR), (अद्ययावत छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 


७. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिळऊ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यळेखाशीर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५- ए ५४३) ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या ळेखाशीर्षाखाली व राज्य हिळ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, 
मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत 
योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(२२३५-ए २३१ ) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, ama परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४/०६/२०२१ अन्वये तसेचदि.१४/१०/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३३०१८१९२०१११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  ॥॥१६५- 


MADHAVRAO 
SONAVANE 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

३. संचालक, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (0॥_,नवी दिल्ली. 
४. सह सचिव (विद्यार्थी विकास) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
५. सह संचालक,(प्राथमिक शिक्षण) शिक्षण संचालनालय,पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 


६. अवर सचिव, रोख शाखा, अल्पसंख्याक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 

८. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

११. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती,(का.७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


